महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.निशिका-६३२०/प्र.क्र.१८१/ना.पु.१५ 
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ जून, २०२१. 


विषय :- कै. साधना omer परब, शिधावाटप निरीक्षक, ग-परिमंडळ अंतर्गत 
शि.का.क्र.२७-ग, गोरेगाव यांचा कोव्हीड-१९ च्या सार्वत्रिक साथीच्या 
अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमध्ये त्यांना नेमून दिलेल्या क्षेत्रिय विभागात 
जनतेला शिधाजिन्नसांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा याकरिता शासन 
आदेशानुसार “मदत कार्य” करण्याचे कर्तव्य पार पाडतांना कोव्हीड-१९ 
संसर्गाने मृत्यु झाल्यामुळे त्यांच्या कुटूंबियांना रु.५० लक्ष सानुग्रह सहाय्य 
मंजूरीबाबत. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, 
दि.२९.०५.२०२० व दि.१४.०५.२०२१. 
२) नियंत्रक, शिधावाटप व संचाळक नागरी पुरवठा,मुंबई यांचा प्रस्ताव 
क्र. निशि/आस्था/४/कावि/२०२०/जा.क्र.५८६, दि.२५.११.२०२०. 


ज्ञापन :- 


नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळीलळ ग 
परिमंडळ अंतर्गत शि.का.क्र.२७-ग, गोरेगाव येथे कार्यरत कै. साधना serdar परब (शिधावाटप 
निरीक्षक) यांचा कोव्हीड-१९ च्या सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमध्ये त्यांना 
नेमून दिलेल्या क्षेत्रिय विभागात जनतेला शिधाजिन्नसांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा याकरिता शासन 
आदेशानुसार “मदत कार्य” करण्याचे कर्तव्य पार पाडताना त्यांचा कोरोना विषाणू संसर्गाने 
दि.२५.०९.२०२० रोजी मृत्यू झाला आहे. 


२. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी उक्त मृत शिधावाटप निरीक्षक 
कै. साधना परब यांच्या कुटूंबियांना शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, 
दि.२९.०५.२०२० अनुसार रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह 
सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


३. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई व उपनियंत्रक शिधावाटप, ग 
परिमंडळ यांनी कै. साधना परब या दि.३१.०८.२०२० पर्यंत त्यांना रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी 
म्हणजेच दि.९.९.२०२० पूर्वी १४ दिवसांच्या काळात कर्तव्यावर नियमित हजर होत्या, असे प्रमाणित 
केले आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः निशिका-६३२०/प्र.क्र.१८१/ना.पु.१५ 


४. म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, सेव्हन हिल्स इस्पितळ, अंधेरी (पु) यांनी 
कै. साधना परब यांचा मृत्यू हा “कोव्हीड -१९” या रोगाच्या संसर्गामुळे झालेला असल्याचे प्रमाणित 
केले आहे. 


५. त्यानुसार नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
ग परिमंडळ अंतर्गत शि.का.क्र.२७-ग, गोरेगाव येथे कार्यरत शिधावाटप निरीक्षक कै. साधना 
जगदीश परब यांच्या कुटुंबियांना रक्‍कम रु.५०.०० लक्ष/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) सानुग्रह 
सहाय्य म्हणून प्रदान करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


६. उक्त खर्च “मागणी क्र.एम-२, मुख्य लेखाशिर्ष २४०८, अन्न साठवण व वखार साठवण (०१) 
अन्न (१०१) प्रापण व पुरवठा (०२) शिधावाटप (02) (०१) मुंबई शिधावाटप क्षेत्र ( २४०८ ००६४), (१३)- 
कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाळील 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. सदर ज्ञापन वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२९.०५.२०२० व दि.१४.०५.२०२१ नुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदरचे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१६१४५४५४०९०६ असा आहे. सदर ज्ञापन 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Deepak N Kendre 
(दीपक केंद्रे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, 
मुंबई. 
प्रत आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव - 
१) आहरण व संवितरण अधिकारी, उपनियंत्रक, शिधावाटप ग-परिमंडळ यांचे कार्यालय, 
मुंबई . 
२) लेखा व अधिदान अधिकारी यांचे कार्यालय, मुंबई. 
प्रत माहितीस्तव- 


१) उपनियंत्रक, शिधावाटप ग-परिमंडळ. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय,अ.ना.पु.व.ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
४) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


